पोलीस दलात सेवेसाठी निवड करण्यात 
आलेल्या उमेदवारांच्या चारिज्य ब पूर्बचारित्र्य 
पडताळणी करण्याबाबत... _._____ 


महाराष्ट्र शासन 
: गृहविभाग. | 
शासन परिपत्रक क्र.एमआंयएस-०३०८/प्र.क्र.७०४/पोल-५३4॥7 
. _ मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. दिनांक : १७ फेब्रुबारी, २००९ 


. वाचा: १) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन बिभाग क्र.चापअ-१००१/प्र.क्र:१९०/२००१/१६-अ, 
दिं.२६ नोव्हेंबर, २००२ | be 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.आरईएन-०३९९/सीआर-२०३/पोल-५अ, 
दि.४ जानेवारी, 2003 
३) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.चापअ-१००८/प्र.क्र.५७/२००८/१६-अ, 
दि.३० सप्टेंबर, २००८ 


शासनपरिपत्रक:- 
पोलीस. दलातील सेवेसाठी निवड. करण्यात आलेल्या. उमेदवारांच्या पूर्बचारित्र्याची 


तपासणी व त्यासंदर्भातील पुढील कार्यवाही शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन 


परिपत्रक दि.२६.११.२००२ नुसार करण्याच्या सूचना गृह विभागाच्या शासन निर्णय दि.४.१.२००३ : 


_ नुसार देण्यात आल्या होत्या. सामान्य प्रशासन बरिभागाने शांसन परिपत्रक दि.१६:१९:२००२ नुसार 
साक्षांकन नमुना विहित केला होता. या साक्षांकन नमुन्यात सामान्य प्रशासन विभाग शासन 
परिपत्रक दि.३०.९.२००८ नुसार सुधारणा करण्यात आली आहे. सर्व .पोलीस घटकांना सूचित 
करण्यात येते को, पोलीस दलात निवड झालेल्या उमेदवारांचे चारित्र्य व॑ पूर्वचारित्र्य याची 

, पडताळणी करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक-क्र.चापअ-१००८/ प्र.क्र-५७/ 
२००८/९६-अ, दि.३०:९.२००८ नुसार विहित साक्षांकन नमुन्यात उमेदवारांकंडून माहिती घेण्यांत 

_ यावी. utter व पूर्वेचारितरय पडताळणीची कार्यवाही नियमानुसार करावी. 

२. शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे कौ, पोलीस शिपायांच्या मुलभूत 


.प्रशिक्षणादरम्यान एखादा उमेदवार वारंवार गैरहजर राहिल्यास अथवा एखाद्या उमेदवाराने ada 


: केल्यास त्यास तीन वर्षाच्या आतील सेवा असल्याच्या कारणास्तब विभागीय चौकशी न करता 


| तंडकाफडको नोकरीतून कमी केले जाते. अशा उमेदवारांविरुध्द नियमानुसार शिस्तभंगविषयक नियमानुसार शिस्तभंगविषयक | 


a 


eo 


“Mae न केल्याने उमेदवारांकडून न्यायालयांकडे दाद मागितल्यावर अशा दाव्यांचे निकाल 
शासनाच्या विरोधात जाण्याची शक्‍यता. लक्षात घेता यापुढे पोलीस. शिंपायांच्या मुलभूत 
- प्रशिक्षणादरम्यान तसेचे तीन वर्षाच्या आतील सेवेतील एखादा उमेदवार वारंबार गैरहजर 


. राहिल्यास अथवा एखाद्या उमेदवाराने गैरवर्तन केल्यास नियमानुसार शिंस्तभंगंविषयक कार्यवाही 
पूर्ण करुन म्हणजेच विभागीय चौकशी करण्यात येऊन चौकशीअंती दोषी आढळल्यास ब अशा 


उमेदवारास बचावाची पूर्ण संधी दिल्यानंतरच त्याच्याविरुध्द योग्य शिक्षा बजावण्यात यावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने. 


२७०४७-- 


( सदानंद जांधव.) 
| उप सचि, गृह बिभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, - 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 
अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण ब खास प्रथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अपर पोलीस मंहासंचालक, राज्य राखीब पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई 
आयुक्‍त, राज्यं गुंप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
vad बिशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
सर्व पोलीस आयुक्‍त, 
: संब पोलीसं अधिक्षक, - 
सर्व समादेशक, _. 
सर्व प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये, 
'निवडंनस्ती (पोल-५अ) 


